मौजे मनुला (बु(ता.हदगांव,जि.नांदेड) येथील 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१९/प्र.क्र.२०७/पापु १८ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 3 मार्च , २०२०. 
वाचा - 


१) ग्रामपंचायत, मौजे मनुला (बु(ता.हदगांव,जि.नांदेड) यांचा ग्रामसभा मान्यता आदेशा ठराव क्रमांक 
२,दिनांक २५/१२/२०१२. 
२) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे मुळ तांत्रिक 
मान्यता आदेश दिनांक ५/०२/२०१३. 
३) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड यांची सुधारित तांत्रिक 
मान्यता आदेश क्र.६३४, दिनांक १०/०१/२०२०. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे पत्र जा.क्र.जिपना/पापुवि/८८/२०२०, दिनांक 
१३/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

मौजे ager (बु(ता.हदगांव,जि.नांदेड) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय 
क्रमांक १ येथील ग्रामपंचायत, मौजे मनुला (बु(ता.हदगांव,जि.नांदेड) यांनी ग्रामसभा ठरावान्वये मुळ 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग, जिल्हा परिषद,नांदेड यांनी अंदाजपत्रकास मुळ तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, जि.नांदेड यांनी संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तुत 
योजनेच्या अंदाजपत्रकास सुधारित तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखडयास व 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्र क्रमांक ४ अन्वये शासनास 
सादर केला होता. TGV प्रस्तुत योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१९/प्र.क्र.२०७/पापु १८ 


शासन निर्णय :- 

मौजे मनुला (बु(ता.हदगांव,जि.नांदेड) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१०५.४६ लक्ष 
(ढोबळ) (अक्षरी रुपये एक कोटी पाच लक्ष होचाळीस हजार फक्त) एवढ्या सुधारित किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे ३ महिन्यात पूर्ण करावीत. 

२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, नांदेड यांच्याकडून योजना 
प्रत्यक्षात पुर्ण झाळी आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. 
योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व 
संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि 
अज्ञा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात 
यावेत. 

४. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

५. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 
परिषद) योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 

६. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 
देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity of bills) ¢¢ पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची 
जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 

७. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१९/प्र.क्र.२०७/पापु १८ 


प्रत, 


Go 


१२ 
१३ 


८. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 

०२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु.५७.५४ लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तावन्न 
लक्ष चोपन्न हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा खालील राज्य हिळछ्यातून /जिल्हा 
नियोजन मंडळाकडून / किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात यावा. 
०३. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ०२९/१४४३, दिनांक 
३०/०१/२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५१/२०/व्यय-३, दिनांक ०३/०२/२०२० 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/89॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२०१६४५२७९०२८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atmaram Ludbe 
DN: c=IN, o=Government Of 


Mah Supply and 

Atmara = 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2:5.4.20=e4aa4d19a0733bd6bf36b5 

mM L U d b e 96c910420350703bb8e67b5c45de2 
503b294ee8b52, cn=Atmaram 
Ludbe 

Date: 2020.03.12 05:43:30 -07'00' 


(आ.म.लुडबे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 
) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (सवी 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 
) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था(वासो), बेलापूर, नवी मुंबई. 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नांदेड. 
) संचालक(वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१९/प्र.क्र.२०७/पापु १८ 


१४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 

१५) वरिष्ट भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नांदेड. 

१६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, नांदेड. 

१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,नांदेड. 

१८) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


29) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


२२) कार्यासने (पापु-०४, ०६,०७,१०,१३,१७ व 20), पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


